स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात.... 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई अंतर्गत ९२ 
शाळांना माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9७१०/एसएम- 2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाझडा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/माध्य/ स्वयंअर्थ/ 
९२/२०२२-२३/एम-४/४०७६, दिनांक १६/०६/२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


१.१ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक झाळांमधुन उत्तीर्ण होणाऱ्या आर्थिक दुर्बल 
घटकातील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क परवडणारे नसल्याने, सदर शाळांच्या 
परिसरात उपलब्ध नसणारी मनपाची संबंधित माध्यमाची माध्यमिक शाळा किंवा स्थानिक निकड 
यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, तसेच सदर शाळांमधील भौतिक सुविधांसह 
उपलब्ध असलेल्या वर्गखोल्या या बाबीं लक्षात घेऊन, सदर शाळांमध्ये माध्यमिक वर्ग सुरु 
करण्याबाबत शालेय व्यवस्थापन समिती, पालक, स्थानिक नगरसेवक व आमदार यांचेकडुन 
सातत्याने मागणी होत होती. 

१.२ यासंदर्भात सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मुंबई व आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे उपस्थितीत दिनांक ०६.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत मुंबई व नवी मुंबई 
महानगरपालिकेच्या ९८ शाळांना स्वयं steer तत्वावर मान्यता प्रस्तावांवर तातडीने 
कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्राप्त होते. त्याअनुषंगाने, विवरणपत्र-अ येथील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका यांचे परिक्षेत्रातील एकुण ९२ झाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर परवानगी 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी संदर्भ क्र. (२) 
येथील दिनांक १६.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला. सदर ९२ शाळांना 
माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ 


चा ०१) अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांचे परिक्षेत्रातील सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्र-अ येथील ९२ प्राथमिक शाळांना जोडून माध्यमिक वर्गांना स्वयं अर्थसहाय्यित 


तत्वावर दर्जावाढ करण्यास सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून खालील अटी व aire 


अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) 


2. 


सदर प्राथमिक शाळांना माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर 
परवानगी दिलेली असल्याने, उक्त शाळेसंदर्भात येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, 
राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

माध्यमिक / उच्च माध्यमिक झाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे 
पालन करणे तसेच सदर शाळांमध्ये माध्यमिक वर्गांकरीता आवश्यक वर्गखोल्या, सर्व 
भौतिक व शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यथित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेझांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे किंवा 
अटीं व शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२११०९१५४७१९१०२१ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१. महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 


Date: 2022.11.09 15:48:18 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9७१०/एसएम-२ 
३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. विभागीय शिक्षण उप संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
८. शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक/माध्यमिक), बृहन्मुंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम विभाग, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (9१०/२०२२/एसएम २). 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


शासन निर्णय क्र. एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9७१०/एसएम-२, दिनांक ०९.११.२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 

अ.क्र शाळेचे नाव व पत्ता माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 
१ । माहुलगाव इंग्रजी माध्यमिक शाळा, इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
माहुलगाव, चेंबुर, मुंबई - ७१ जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वी ते इ. १० वी) 
२ | डी. एन. नगर विना अनु. माध्यमिक । मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, बर्फीवाला कॉलेजजवळ, डी एन जोडुन माध्यमिक शाळा. 
नगर, अंधेरी (प), मुंबई -५३ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
३ | भरुचा रोडमाध्यमिक मराठी शाळा, मराठी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
हरिशांकर जोशी मार्ग, दहिसर (पुर्वी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
४ | मरोळमनपा मराठी माध्यमिक शाळा, | मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
मरोळ नाका, मरोळ, अंधेरी (पु), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५९ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
५ | चारकोप सेक्टर क्र. २ मनपा मराठी । मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, चारकोप से.क्र. २, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
पोलीस स्टेशनजवळ, कांदिवली (प), (इ.९वीते इ. १० वी) 

मुंबई-६७ 

६ ।'माणेकजी गजधर मनपा माध्यमिक मराठी| मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, waa 
शाळा, नारळी आग्रीपाडा, खार (पश्चिम), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५२ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
७ दिंडोशी वसाहत मराठी माध्यमिक शाळा,। मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
गोकुळ धाम, गोरेगांव (पू), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६३ (इ.९वीतेइ.१०वी) 
८ तरे मार्ग मराठी माध्यमिक झाळा, मराठी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
एल टी रोड, दहिसर (पश्चिम), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
९ | शिवडी कोळीवाडा मनपा माध्यमिक मराठी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
मराठी शाळा, शिवडी रेल्वे स्टेशन दत्त जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मंदिरसमोर, शिवडी (पूर्व, मुंबई-१५ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
7 ० | धारावी टी सी मनपा मराठी माध्यमिक | मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 


शाळा, महात्मा गांधी रोड, मदिना मशिद 
जवळ, धारावी, सायन, मुंबई १७ 


जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वी ते इ. १० वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


११ | कन्नमवार नगर मनपा मराठी माध्यमिक | मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, waar 
शाळा, कन्नमवार नगर १, गजानन चौक, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-८३ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
१२ | धारावी काळा किल्ला मनपा माध्यमिक | मराठी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
मराठी शाळा, रधुनाथ महाराज स्ट्रीट, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
काळा किल्ला, धारावी, सायन, (इ.९वीतेइ.१०वी) 
मुंबई-१७ 
१३ । हनुमान नगर मनपा हिंदी माध्यमिक हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, पठाण चाळ, हनुमान नगर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
कांदिवली (पूर्वी, मुंबई-१०१ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
१४ सखाराम तरे मार्ग हिंदी माध्यमिक शाळा, हिदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
रणछोड दास मार्ग, दहिसर (पूवी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
१५ भरुचा हिंदी माध्यमिक शाळा, हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
हरिशंकर जोशी मार्ग, दहिसर (पूर्व), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
१६ | औओशिवीरा मनपा माध्यमिक शाळा, हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
अजित ग्लास गार्डन रोड, जोगेश्वरी (पो, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१०२ (इ.९वीते इ. Io वी) 
१७ | मरोळ मनपा हिंदी माध्यमिक शाळा, हिदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
सागबाग शाळा संकुल, महेश हॉटेलच्या जोडुन माध्यमिक शाळा. 
पाठीमागे, साकीनाका,अंधेरी (पूर्वी, (इ.९वीते इ. Io वी) 
मुंबई-५९ 
१८ | पीके रोड एमपीएस माध्यमिक झाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
कालिदास कला मंदिराजवळ, मुलुंड (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-८० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
१९। ठक्करबाप्पा कालोनी हिंदी मनपा हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, सी.एस.टी. रोड, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
चेम्बुर, मुंबई-७१ (इ.९वी ते इ. Io वी) 
२० | कलेक्टर कॉलनी मनपा हिदी माध्यमिक | हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, शिवशक्ती नगर, चेंबुर कॅम्प, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
चेंबुर, मुंबई-७४ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
२१ सुभाष नगर मनपा हिदी माध्यमिक शाळा, हिदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 


सुभाषनगर,भांडुप (पश्चिम), 
मुंबई ७८ 


जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वी ते इ. १० वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


२२ | कन्नमवार नगर मनपा हिंदी माध्यमिक | हिंदी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
शाळा, कन्नमवार नगर नं. १, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-८३ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
२३ | कुरार गांव मनपा उर्दु माध्यमिक शाळा, | Vg | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
कुरार गांव, पारेख नगर, मालाड (पूर्वी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई -९७ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
२४ | टॅकरोड एमपीएस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
टँक रोड, भांडुप (पश्चिम), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७८ (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
२५ | erat विना अनुदानित माध्यमिक | sg | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, मुफ्ती-ए-आझम रोड, कुरेशी जोडुन माध्यमिक शाळा. 
नगर, कुर्ला (पूवी, मुंबई-२४ (इ.९वीते इ.१०वी) 
२६ | चेंबुर कॅम्प विना माध्यमिक शाळा, उदू । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
चेंबुर कॅम्प भाजी मार्केट, चेंबुर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७४ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
२७ | एस जी बर्वनगर एमपीएस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, बर्वेनगर, भटवाडी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
घाटकोपर (पूर्व, मुंबई-८४ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
२८ | डी डी उपाध्याय मार्ग मनपा माध्यमिक | vq | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
उर्दु शाळा, डंपिग रोड, मुलुंड चेक नाका जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(प), मुंबई-८० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
२९ ।महात्मा फुले एमपीएस इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, जनाबाई रोकडे मराठी शाळा जोडुन माध्यमिक शाळा. 
संकुल, मस्जिद बंदर, मुंबई-०३ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
30) नवाबटॅकमनपातमिळमाध्यमिक | तमिळ | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, सैफी पार्क समोर, माझगाव पोस्ट जोडुन माध्यमिक शाळा. 
ऑफिस, माझगाव, मुंबई-१० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
३१ | शिंदेवाडी एम.पी.एस. मनपा माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, एस ए पालव मार्ग जवळ, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
शिंदेवाडी कोर्ट, दादर, मुंबई-१४ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
३२ (एन एम जोशी मार्ग एम.पी.एस. माध्यमिक| इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, म्हाडा (सी) बिल्डींग फित्वाला जोडुन माध्यमिक शाळा. 
रोड, एल्फिन्स्टन, मुंबई-१३ (इ.९वीते इ. Io वी) 
३३ | एलके वाघजी माध्यमिक मुंबई पब्लिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
स्कुल, वीरा साइट, हिमानी स्ट्रीट, जोडुन माध्यमिक शाळा. 


मांटुगा (पूर्व), मुंबई-१९ 


(इ.९वीतेइ.१०वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


३४ गोखले रोड एम पी एस माध्यमिक झाळा, | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
म्हाडा (सी) बिल्डींग फित्वाला रोड, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
एफिन्स्टन, मुंबई-१३ (इ.९वीते इ. Io वी) 
३५ | जेआरमनपाएमपी एसमाध्यमिक इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, धर्मशाळा रोड, डोंगरी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-०९ (इ.९वीतेइ.१०वी) 
३६ | धारावी काळा किल्ला एमपीस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, गोपिनाथ कॉलनी, धारावी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१७ (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
३७ | धारावीटीसीमन पा इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, महात्मा गांधी रोड, धारावी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१७ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
३८ परळ पोईबावडी म.न.पा. इंग्रजी सॅकडरी। इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, डॉ बाटलीवाला मार्ग, परळ, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१२ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
३९ | लव्ह ग्रोव्ह पंपिग एम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, डॉ. अँनी बेसंट रोड, वरळी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
४० | शिवडी क्रांस रोड एम पी एस सेकडरी | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, भोईवाडा, परेल, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१२ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
४१ | सायन कोळीवाडा एमपीएस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, गोकुळ हॉलच्या समोर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
सायन (पूवी, मुंबई-२२ (इ.९वीते इ. १०वी) 
४२ | जीकेमार्ग एमपीएस माध्यमिक झाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
जी के मार्ग, लोअर परेल, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१३ (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
४३ | प्रभादेवी एमपीएस मनपा माध्यमिक इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, मुरारी घाग मार्ग, प्रभादेवी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-२५ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
४४ | सायन एमपी एस माध्यमिक शाळा, इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
सायन प्लॉट नं. १७४/१७५, गौरीदत्त जोडुन माध्यमिक शाळा. 
शाळेजवळ, सायन (पूर्व, मुंबई-२२ (इ.९वीते इ. Io वी) 
४५ | अभ्युदय नगर एमपी एस माध्यमिक । इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकळला 
शाळा, परेल CH रोड, जोडुन माध्यमिक शाळा. 


काळाचौकी, मुंबई-३३ 


(इ.९वीतेइ.१०वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


४६ सीताराम मिल कंपौड एम पी एस इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, एन एम जोशी मार्ग, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
लोअर परेल, मुंबई-११ (इ.९वीते इ. Io वी) 
४७ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एम पी एस | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, एस एस अमृतवार मार्ग, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
वरळी, मुंबई-१२ (इ.९वीते इ. Io वी) 
४८ | साई बाबा पथ मुंबई पब्लिक स्कुल, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
साई बाबा रोड, लालबाग, परेल, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१२ (इ.९वीते इ. १० वी) 
४९ | Pesos एम.पी.एस. मनपा माध्यमिक | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, मुंबई सेन्ट्रल स्टेशन, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
बेलासिस रोड, मुंबई-०८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
yo | नित्यानंदमार्गएम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, सहार रोड, कोलडोंगरी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-६९ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
५१ विलेपाले पुर्व एम पी एस माध्यमिक शाळा, इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
दीक्षित रोड, साठ्ये कॉलेज समोर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
विलेपार्ले (पूर्व, मुंबई-५६ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
५२ | शांकरवाडी एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
गुलाबी बिल्डींग, ईस्टर्न वेस्टर्न हायवे, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-६९ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
५३ गोरेगाव एमपीएस माध्यमिक मनपा शाळा, इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
जयप्रकाह नगर, गोरेगाव (पूर्व), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६३ (इ.९वीतेइ.१०वी) 
५४ | खेरवाडी एमपीएस माध्यमिक मनपा इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, खेरवाडी रोड, बांद्रा (पूर्व), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५१ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
५५ | शास्त्रीनगर एम पी एस इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
मनपा शाळा, कोलिवेरी व्हिलेज, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
शास्त्रीनगर, कलिना चर्च, (इ.९वी ते इ. १० वी) 
सेंटमेरी शाळेशोजारी, कलिना, 
सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-९८ 
५६ | गोविदनगर एम पी एस इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 


शाळा, हाजी बापू रोड, गोंविदनगर, 


मालाड (पूर्वी, मुंबई-९७ 


जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वी ते इ. १० वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


५७ pur व्हिलेज एमपीएस इंग्रजी माध्यमिक। इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, शांताराम तलाव, HR गाव, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मालाड (पूर्वी, मुंबई-९७ (इ.९वीते इ. Io वी) 
५८ | जुहुगांधी ग्राम एम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, जुहु रोड, अंधेरी (पश्चिम), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५३ (इ.९वीतेइ.१०वी) 
५९ | मिठानगर एमपीएस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
मिठानगर एसव्ही रोड, गोरेगाव (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-१०४ (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
go | गोरेगाव ट्रान्झिट कम्प मनपा एम पी एस । इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, बिंबीसार नगर, नेसको जोडुन माध्यमिक शाळा. 
कॉलनी समोर, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-६५ (इ.९वीते इ. Io वी) 
६१ | चिंचवली एम पी एस माध्यमिक मनपा | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, चिंचवली बंदर रोड, मालाड (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६४ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
६२ | गणेश नगर एमपीएस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
बंदर पखाडी गाव, गौरव गार्डन समोर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
कांदिवली (प), मुंबई-६७ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
६३ | गुंदवली एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
अंधेरी-कुर्ला रोड, नटराज जवळ, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
गुंदवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४७ (इ.९वीते इ.१०वी) 
६४ 'सोडावाला लेनमनपा इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, रामदास सूत्राले मार्ग, बोरीवली, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-९२ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
६५ डी एन नगर एमपी एस माध्यमिक शाळा,| इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
डी एन नगर, अंधेरी (पो, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५३ (इ.९वीतेइ.१०वी) 
६६ ।मनीलाल सुंदरजी म्युनिसिपल seat) इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, एस व्ही रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-५८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
६७ | बांद्रा पेटीट माध्यमिक इंग्रजी शाळा, इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
आर के पाटकर मार्ग, ऑप. भाभा जोडुन माध्यमिक शाळा. 
हॉस्पिटल, बांद्रा (प), मुंबई-५० (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
६८ | मालवणी टाऊनशिप इंग्रजी माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, अस्मिता ज्योती, मालवणी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 


मार्वे रोड, मालाड (प), मुंबई-९५ 


(इ.९वीतेइ.१०वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


६९ | कामारोड इंग्रजी माध्यमिक शाळा, इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
कामारोड, मिडटाउन हॉटेलच्या बाजूला, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
रेल्वे स्टेशन, अंधेरी (पश्चिम), (इ.९वीते इ. Io वी) 
मुंबई-५८ 
७० आनंद नगर एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी =| राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
आनंद नगर, दहिसर (पूर्व), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७१ | पोशा नाखवा तेलुगु माध्यमिक शाळा, | तेलुगु | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
गुलमोहर गार्डन जवळ, यारी रोड, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
वर्सोवा, अंधेरी (प), मुंबई-६१ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७२ | चारकोप सेक्टर २ एमपी एसस्कुलळ, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
चारकोप सेक्टर 2, कांदिवली (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६७ (इ. ९वी ते इ. १० वी) 
७३ | सखारामतरेमार्गएम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, सखाराम तरे मार्ग, दहिसर (पो, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-६८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७४ | सोडावालळा लेनमन पा कन्नड माध्यमिक| कन्नड | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, रामदास सुत्राले मार्ग, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
बोरीवली, मुंबई-९२ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७५  तुर्भएम पी एस माध्यमिक झाळा, ट्रॉम्बे, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
कोळीवाडा, ट्रॉम्बे, मानखुर्द (पूर्व), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-८८ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७६ | चुनाभट्टी एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
व्ही एन पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-२१ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
७७ दीनदयाल उपाध्याय एम पी एस इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
माध्यमिक शाळा, डम्पिंग रोड, मुलुंड चेक जोडुन माध्यमिक शाळा. 
नाका, मुलुंड (प), मुंबई-८० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७८ गणेशा बाग मनपा माध्यमिक इंग्रजी शाळा, इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, wafer 
गणेशा बाग लेन, कुर्ला (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
७९ | पंतनगर मनपा इंग्रजी माध्यमिक झाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
पंतनगर पोलिस स्टेशनजवळ, जोडुन माध्यमिक शाळा. 


घाटकोपर, मुंबई-७५ 


(इ.९वी ते इ. १० वी) 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


८० | नेहरुनगर एम पी एस झाळा, नेहरुनगर, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
कुर्ला (पुर्व, मुंबई-२४ जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वीतेइ.१०वी) 
८१ | SISA नगर एमपीएस शाळा, साईनाथ। इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
नगर, पोतदार कंपाऊंड, घाटकोपर (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-८६ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८२ | मोहिली वीलेज एम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, साकीनाका, कुर्ला (प), जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७२ (इ.९वीते इ. १० वी) 
८३ | काजुपाडा एम पी एस माध्यमिक शाळा, । इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
गणेश मैदानाजवळ, काजुपाडा, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
कुर्ला (प), मुंबई-७० (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८४ | चेंबुर नाका एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
आर सी मार्ग, रमाबाई आंबेडकर जोडुन माध्यमिक शाळा. 
हॉपिस्टलजवळ, चेंबुर, मुंबई-७१ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
८५ | आनंदनगर एम पी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
सिंधी सोसायटी, चेंबुर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७१ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८६ | वर्षानगर एमपी एस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
व्ही एस मार्ग केलास कॉम्पलेक्स, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
विक्रोळी (प), मुंबई-७९ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८७ | टिळक नगर एमपीएस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
टिळक नगर मनपा शाळा, संकुल, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-८९ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
८८ | नेहरुनगर एमपीएस माध्यमिक शाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
कांजुरमार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
कांजुरमार्ग (पुर्वी, मुंबई-४२ (इ.९वीते इ. Io qh 
८९ | मिठागरमार्ग एमपीएस माध्य शाळा, इंग्रजी । राज्यमंडळ | दर्जावाढ, wafer 
मिठागर मार्ग, गव्हाण पाडा, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुलुंड (पुर्व, मुंबई-८१ (इ.९वी ते इ. १०वी) 
go विक्रोळी पार्कसाईट एम पी एस area) इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 


शाळा, बी.एम.सी. फायर ब्रिगेडजवळ, 
एल.बी.एस. रोड, पार्कसाईट, 
विक्रोळी (प), मुंबई-७९ 


जोडुन माध्यमिक शाळा. 
(इ.९वी ते इ. १० वी) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२२/प्र.क्र.9१०/एसएम-२ 


९१ | माणेकलाल मेहता एम पी एस माध्यमिक | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
शाळा, न्यू माणेकलाल इस्टेट, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
माणेकलाल कम्पोंड, घाटकोपर, (इ.९वीते इ. Io वी) 
मुंबई-७७ 
९२ | राजावाडी एम पी एस माध्यमिक झाळा, | इंग्रजी | राज्यमंडळ | दर्जावाढ, प्राथमिकला 
पटेल चौक, हिगवाला OA, घाटकोपर, जोडुन माध्यमिक शाळा. 
मुंबई-७७ (इ.९वी ते इ. १० वी) 
kk 


पृष्ठ १२ पैकी 92 


